उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा या 
संगर्वातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक 
बदल्यांसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संक्रीआ-२०१९/प्र.क्र.४२/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: 39 मे, २०१९ 


शासन आदेश - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील नियम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या WHAT मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद क्रीडा व युवक सेवा 
संचालयनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा या संगर्वातील अधिकाऱ्यांच्या 


नावासमोर स्तंभ क्रमांक - ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

a २ ३ 1 ee 

7 श्री.जयप्रकाहा दुबळे उपसंचालक,क्रोडा व श्री चंद्रकांत कांबळे 
उपसंचालक,क्रीडा व युवक युवक सेवा,मुख्यालय,पुणे | यांच्या बदलीने रिक्‍त 
सेवा,नाशिक विभाग,नाशिक होणाऱ्या पदी 

Q श्री.चंद्रकांत कांबळे उपसंचालक,क्रोडा व श्री जयप्रकाश दुबळे 
उपसंचालक,क्रीडा व युवक युवक सेवा,नाशिक | यांच्या बदलीने रिक्‍त 
सेवा,मुख्यालय,पुणे विभाग,नाशिक होणाऱ्या पदी 

३ | श्रीमती प्रतिभा देशमुख उपसंचालक,क्रोडा व | रिक्‍त पदी बदलीने 
उपसंचालक,क्रीडा व युवक युवक सेवा, कोल्हापूर 
सेवा,अमरावती विभाग,अमरावती | विभाग, कोल्हापूर 

४ श्री. राजकुमार महादावाड उपसंचालक,क्रीडा व | श्रीमती प्रतिभा 
उपसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा, । युवक सेवा, अमरावती | देशमुख यांच्या 
औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद विभाग, अमरावती बदलीने Rea 

होणाऱ्या पदी 


२. आयुक्त, HIST व युवक सेवा, पुणे यांनी उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-२०१९/प्र.क्र.४२/क्रीयुसे-२ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ २९०५२३११५४७४४४९२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
harashtra, ou=School 


Rajendra ic paren 
Shankarrao Pawar sneer sea 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा. 
३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी. 
४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
प्रत माहितीसाठी 


५.मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 

६. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
७.कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३). 

८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


